सन २०१६-१७ या आर्थिक 


वर्षासाठी स्वयंसेवी 
संस्था/व्यक्ति यांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. आरएसी-०११७/प्रक्र.१०७/विशा-९ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१७. 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/ प्र.क्र.१५०/विज्ा-९ 


दिनांक ३१ मार्च २०१५. 


शासन निर्णय :- 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशर्यतीमधुन प्राप्त होणारा कर राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा होतो. याव्दारे शासनास मिळणाऱ्या सदर उत्पन्नामधून धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 
देण्याकरिता सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी 
फक्‍त ) इतकी तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीमधुन ९०% म्हणजेच रु. ९०,००,०००/- (रुपये 
नव्वद लक्ष फक्त) एवढी तरतूद वित्त विभागाकडून खर्च करण्यास वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात 
आली आहे. सदर रु. ९०,००,००० लक्ष तरतूदीमधून या आर्थिक वर्षात यापुर्वी रू.७.०० लक्ष इतका निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित रु. ८३.०० लक्ष एवढा निधी शिल्लक आहे. या निधीमधून मा. 
मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात एकुण ६४ संस्थांना/व्यक्‍ती यांना रु.८३,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये त्र्याऐँंशी लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम धर्मादाय देणगी म्हणून मंजूर केळी आहे. त्याचा तपशील 


खालील प्रमाणे आहे. 
अ.क्र. | संस्था / व्यक्तीचे नांव प्रयोजन मंजूर रक्‍कम 
(लाखात) 

| राष्ट्रतेज सामाजिक संस्था, जि. जन जागृती उपक्रम राबविणे (| ,०० 
उस्मानाबाद 

२. | कल्पतरु बहु. सेवाभावी संस्था, दरेगांव, । महिला शिलाई प्रशिक्षण | 00 
ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद केंद्रासाठी 

३. श्री. अनिल माधवराव दिवेकर, रा. थॅलेसिमीया उपचारासाठी | ,00 
समतानगर, औरंगाबाद वैयक्तिक 

४. भारतरत्न डा. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक, शौक्षणिक, कळला 1 | .०० 
वाचनालय(सेवाभावी संस्था) निढोरी, क्रिडा, सांस्कृतिक उपक्रमासाठी 
ता.कागल, जि. कोल्हापूर 

ष्‌. पंडित दिनदयाल उपाध्या सेवा प्रतिष्ठान, | संगणक प्रशिक्षण २.०० 
अमृतपथ हॉस्पीटल डाम्‌.लेन, रेल्वे 
स्टेशन जवळ, नांदेड ४३१६०१ 

६. | श्रमिक महिला मंडळ, ठाणे शिवशक्ती मतीमंद विद्यार्थ्याना सुविधा १.५० 
नगर, २ रोड नं., १६, साईबाबा मंदिरा पुरविण्याबाबत 
जवळ, वागळे इस्टेट ठाणे ४००६०४ 

७. | कुडूस मागासवर्गीय शिक्षण विकास महिला जन जागृती शिबीर aa 00 


संस्था, मु.पो. HSS, ता. वाडा, जि. 
पालघर ४२१३१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०११७/प्रक्र.१०७/विशा-९ 


८. | प्रतिमा मागासवर्गीय महिला मंडळ, महिला सक्षमीकरण, गृह उद्योग शि .00 
नंदनज, ता. परळी वैजनाथ, महाराष्ट्र चाळू करण्यासाठी 
परिर्वतन भवन, मु. पो. मांडवा(परळी), ता. 
परळी वैजनाथ, जि. बीड 

९. | जयभिम बहु. मंडळ, भोनगांव, ता. शेगांव, | स्वयंरोजगार शिबीर प्रशिक्षण, = | 00 
जि. बुलडाणा संगणक प्रशिक्षण इ. 

| ०. | नमो. महिला शक्‍ती फाऊंडेडन, सी. शैक्षणिक, रोजगार व आरोग्य शि .00 
ई.एन. १२७, श्री. गणेशा मुर्ती नगर, पार्ट ३ | शिबीर 
रा कॅप्टन प्रकाशा पेठे मार्ग, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई ४००००५ 

ial १. | ब्राईट स्टार चॅरीटेबल 209, २ रा मजला, | गरजू लोकांना १.५० 
बोरीवली शॉपिंग सेंटर, मुंबई ४०००९२  । औषधोपचारासाठी 

१२. | नेहरु शिक्षण संस्था, नेरपरसोपंत जि. वसतीगृह बांधकामसाठी १.५० 
यवतमाळ ४४५१०२ 

१३. । दुर्मामाता बहु. सेवाभावी संस्था, आशिव । सामाजिक कार्य "कीक .०० 
(तांडा), ता. औसा, जि. लातूर 

१४. | देवरुख शिक्षण प्रसारक मंडळ, स्वर्गीय । महाविद्यालयातील स्वच्छतागृह | १.५० 
काकासाहेब पंडीत शैक्षणिक संकुल, उभारण्यासाठी 
देवरुख, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी 

१५. । जिजाऊ बहु. सेवाभावी संस्था, मु. पो. सामाजिक कार्य aa 00 
द्वारा अच्युत शंकरराव चव्हाण, लोखंडे 
गल्ली, ता.जि. लातूर 

१६. | सावित्रीबाई फुले महिला बहु. संस्था अपंगांसाठी साहित्य व संगणक | १.५० 
पातुर्डा, ता. संग्रामपूर, जि. बुलडाणा खरेदी 

१७. | श्री. गरुदेव बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, | मंतीमंद प दृष्टीहीन मुलांकरीता | २.०० 
ठाणे रुम बांधणे 
श्रीमती. प्रमिला कोकडे 

१८. । संत तुकाराम प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक | विद्यार्थ्याकरीता शौचालय व २.०० 
विद्यालय (सेमी), परतूर, जि. जालना स्नानगृहासाठी 
श्री. रामकिसन सोळंके 

१९. | दीपस्तंभ धर्मदायी संस्था, नागपूर शाळा, श्रीराम मंदिर भवन २.०० 
श्री. राजेंद्र चौरागडे बांधकाम व संगणक खरेदीसाठी 

२०. | भारतीय स्त्री शक्ती जागरण, पुणे स्री सक्षमीकरण व समस्या = | 00 
श्रीमती संध्या देशपांडे सोडविण्यासाठी 

२१. | भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, सोलापूर | मुला मुलींना शिक्षणाच्या = | 00 
श्री. रावासाहेब कुलकर्णी प्रसारात आणण्यासाठी 

२२. | केशवस्मृती प्रतिष्ठान, जळगांव, सामाजिक कार्य शिका .०० 


श्री. रत्नाकर पाटील 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०११७/प्रक्र.१०७/विशा-९ 


२३. | नाना पालकर स्मृति समिती, पुणे सामाजिक कार्य | 00 
श्री. प्रदिप नाईक 

२४. । राष्ट्रीय स्वयंमसेवक संघ, लोक समस्या । शिवनगर स्वास्थ केंद्रासाठी १.५० 
संशोधन और लोक कल्याण समिती, 
व्यंकटेश नगर, खामला, नागपूर 

२५. । अध्यक्ष, स्वीकार, ९ कस्तुरबा भवन, मतिमंदाकरीता २.५० 
३४९/२, रजाज नगर, नागपूर 

२६. | के. शेषराव पा. गायकवाड स्मृती सामाजिक कार्य १.५० 
प्रतिष्ठाण, वाघोळा, ता. फुलंब्री, जि. 
औरंगाबाद 

२७. । श्रीमती यशोदादेवी तिवारी सांस्कृतिक | आदिवासी व गरजू विद्यार्थ्यांना | .00 
शिक्षण मंडळ उमरी (बा.), ता.किनवट, संगणक प्रशिक्षणासाठी 
जि. नांदेड 

२८. | जयहिंद कला क्रिडा, व्यायाम शाळा व आदिवासी व गरजू विद्यार्थ्याना शिश .00 
सांस्कृतिक मंडळ, उमरी (बा.), ता. संगणक प्रशिक्षणासाठी 
किनवट, जि. नांदेड 

२९. | समष्टी जन कल्याण बहुउद्देशिय आर्थिकदृष्या दुर्बल मागासवर्गीय = | 00 
प्रतिष्ठाण, औरंगाबाद, ता.जि. औरंगाबाद | संगणक प्रशिक्षणासाठी 

३०. | सिध्दनाथ बहुउद्देशिय सेवाभवी संस्था, सामाजिक कार्य १.५० 
चिंचोली (ब,, ता.जि. लातूर 

३१. | अध्यक्ष, जिजामाता महिला मंडळ, सामाजिक कार्य | 00 
वामनभाऊ नगर, पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

३२. | संजीवन सोसिओ मेडिकल फाऊंडेशन, । अनाथ मुलांच्या आजारासाठी व । ५.०० 
आमगाव (देवली), ता.हिंगणा, जि. नागपूर | वृध्दाश्रमासाठी 

३३. | जालना वैद्यकीय सेवा प्रतिष्ठान संचलित । आरोग्य सेवेसाठी १.५० 
जन कल्याण रक्तपेढी, जालना 

३४. | श्री. शांतीगिरीजी महाराष्ट्र जनसेवा सामाजिक कार्य =| 00 
प्रष्ठिन, मलवडी, ता. माण, जि. सातारा 

३५. | नवदृष्टी महिला विकास संस्था, चंद्रपूर । सामाजिक कार्य oo 

३६. | सचिव, संस्कृती संवर्धक मंडळ, वृध्दाकरीता निवास, भोजन, १.५० 
अवधूतवाडी, यवतमाळ ४४५००१ आरोग्यसेवा पुरविणे इ. 

३७. | अध्यक्ष, स्वराज्य प्रतिष्ठान, सांगली, सामाजिक कार्य शि 00 
शिवदत्त इस्टेट, शॉप नं. २ उदय कॉलनी 
समोर, सांगली ४१६४१६ 

३८. | सेक्रेटरी, परम्‌ युवक मंडळ, निटूर, ता. | सामाजिक कार्य ॥ | .०० 
निलंगा, जि. लातूर 

३९. | अध्यक्ष, जनहित कृषि विज्ञान मंडळ व सामाजिक कार्य शिश 00 


कृषी वाचनालय, येरमाळा, ता. कळंब, 
जि. उस्मानाबाद 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०११७/प्रक्र.१०७/विशा-९ 


४०. | सचिव, चाणक्य अंत्यसंस्कार सेवा, सामाजिक कार्य १.५० 
सोनीका पार्क, श्रीपादनगर, इचलकरंजी, 
जि. कोल्हापूर ४१६११५ 

४१. | अध्यक्ष, हिदू समाज संस्था, जालना, सामाजिक कार्य १.५० 
योगेश्वरी नगर, जुना जालना ४३१२१३ 

४२. | सचिव, दीनदयाळ नवरचना प्रतिष्ठान, सामाजिक कार्य शिका .०० 
सोनदरा गुरुकुल डोमरी, ता. पाटोदा, जि. 
बीड 

४३. । वि.ग.पटवर्धन, उपाध्यक्ष, अस्मिता सामाजिक कार्य शि .०० 
सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्था, 
अस्मिता भवन, आजगांवकर मैदान, 
जोगेश्वरी (पूर्व, मुंबई Yoo ०६० 

४४. | सविव, डा. हेडगेवार सेवा समिती, सामाजिक कार्य २.०० 
नंदुरबार, इंदिरा सदन, लोकमान्य 
कॉलनी, नंदुरबार ४२५४१२ 

४५. | प्रयास बहुद्देशीय संस्था, अकोला Yaar । सामाजिक कार्य | ,00 
पार्क, राऊंड रोड, अकोला 

४६. | अध्यक्ष, श्री चैतन्य माऊली विश्वस्त मंडळ, | सामाजिक कार्य शिका .०० 
जोशी काका निवास, पंचशीलनगर, 
सांगळी ४१६४१६ 

४७. | कार्यवाह, सावित्रीबाई फुले महिला सामाजिक कार्य शि .00 
एकात्म समाज मंडळ, दत्ताजी भाले 
रक्‍तपेढी, डॉ. हेडगेवार रुग्णालय परिसर, 
गारखेडा, औरंगाबाद ४३१००५ 

४८. | नशनल असोशिएशन फॉर द फिजिकली | अंध मुलांचे वसतीगृह सभागृह ॥ | 00 
हॅन्डिकॅप मोठी उमरी, ता.जि. अकोला बांधणेसाठी 

४८ (a) | संतोषी माता महिला मंडळ, आरळ, महिलांसाठी प्रशिक्षण ॥ | .०० 
ता.वसमत,जि.हिंगोली 

४९. । न्यू बंजारा सेवाभावी संस्था, कन्हेर तांडा , | सामाजिक कार्य व्यवसाय ae ,00 
लातूर प्रशिक्षण 

५०. | संत वामनभाऊ Beans प्रतिष्ठान, सामाजिक कार्य शिंदी .०० 
वामनभाऊनगर, पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

५१. | रामनारायण रुईया कॉलेज, मुंबई सुक्ष्मजीव शास्र प्रयोगशाळा २.५० 

अध्यावतीकरण 

५२. | सविव, श्री. सद्गुरू साई पालनहार, सामाजिक कार्य (| .00 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, हुडको, औरंगाबाद 

५३. | कुसुम आयुर्वेद रिसर्च अन्ड डेव्हलपमेंट | उत्तम आरोग्यासाठी वनौषधी शिका .00 


फाऊंडेशन, तह मजला शितल कॅपिटल, 
टाऊन सेंटर सिडको, औरंगाबाद 


लागवड, प्रचार व प्रसार केंद्र 
प्रकल्प 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०११७/प्रक्र.१०७/विशा-९ 


५४. । श्री संत सेना महाराज महिला बहु. संस्था, | घनकचरा व्यवस्थापन (| ,00 
अमरावती कार्यशाळा कॅम्प राबविण्यासाठी 

५५. | स्पर्श सोसायटी फॉर पिपल्स अँक्ठान इन । चित्रमय सादरीकरण = | ,00 
रूरल सर्विसेस अन्ड हेल्थ, गडचिरोली । करण्यासाठी 

५६. | अपेक्षा मागासवर्गिय बहु. शिक्षण संस्था संगणक प्रशिक्षण शिका .०० 
व्दारा पप्पू वासनिक ७८/समता नगर, जि. 
गोंदिया 

५७. | औंकार गिरबाबा बौध्दशिर विकास संस्था । सामाजिक कार्य शि ,00 
वडप ता. माळेगाव जि. वाशिम भारतीय 
विद्यार्थी सेना मु.पो. काटा. ता. जि. वाशिम 

५८. _ श्री. अनंत श्रीधर ओक वनौषधी संशोधन व | रोप वाटिकेसाठी कुंपन ae 00 
संवर्धन प्रतिष्ठान कर्जत, जि. रायगड घाटणेबाबत 

५९. । उन्नती बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था सामाजि क कार्य की का .०0 
भंडारा 

go. | नरसिम्हा चारीटेबल ट्रस्ट, मिरा भाईदर, | सामाजिक कार्य | .00 
ठाणे 

६१. | वरदान, नागपूर रेल्वे चाईल्ड लाईन पाळणाघर |१.०० | 

६२. | संत सावता महाराज वारकरी शिक्षण सामाजिक व शौक्षणिक कार्य | ,00 
संस्था, आळंदी देवाची, ता.खेड, जि.पुणे 

६३. | लोक आरोग्यसेवा संस्था, ता. जि.बीड  । संगणक प्रशिक्षण [१.०० | ,00 

६४. | संतसंग युवा प्रतिष्ठान, दिनरुड, ता. संगणक प्रशिक्षण शि .०० 
माजलगांव, जि.बीड 

एकूण | ८३.०० 
२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्या 


प्रयोजनासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित संस्थेने /व्यक्‍तीने 
खर्च करावा. तसेच त्या खर्चाच्या तपज्ञीलाच्या अनुषंगाने * सनदी लेखापाल “ (Chartred Accountant) 
यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 
३. सदर बाबीसाठी मंजूर केलेल्या निधी करिता कार्यासन अधिकारी, विशा-९ गृह विभाग यांना हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राहतील आणि सह सचिव, विश्ा - ९ गृह विभाग यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून या शासन निर्णयाव्दारे घोषित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. याबाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी-०६, मुख्यलेखाशीर्ष “२२५०-इतर सामाजिक सेवा “(००) 
१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 
(२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या HUST Test सन २०१६-१७ या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र. ८९/अर्थ-३ 
दि.२०.४.२०१६ मधील परिच्छेद ७ ते १८ व परिशिष्ट क्र.३ व ९ मध्ये नमुद केलेल्या अटींची पुर्तता 
करण्यात येत असल्याचे प्रमाणत करण्यात येत असून त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०११७/प्रक्र.१०७/विशा-९ 


७. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१७०३३११३५३११७९२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ 
5 a nN) a y Digitally signed by Sanjay Dattaram Mahadeshwar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D a tt a r a mM 2.5.4.20=759d43d3ca0308520a6d49 169531674206 


cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, cn=Sanjay 
Dattaram Mahadeshwar 


M a h a d e S h wa r Date: 2017.04.13 15:24:00 +05'30' 
(संजय. द. ABSA) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे) (ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ३२. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 


. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

. प्रधान सचिव, (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

g. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, शासकीय कुटीर फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई-३२ 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वीमुंबई-४०००५१ 
१४. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१५. सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१६. अवर सचिव, अर्थसं१व २ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१७. सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था/व्यक्ति 

१८.निवड नस्ती, विजा-९. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


